राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण 
शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेसाठी शिष्यवृत्ती 
मंजूर झालेल्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीची 
रक्‍कम अदा करणेस मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.५२/२२/मशि-३, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय विस्तार इमारत, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : १४ जून, २०२२. 


वाचा : संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांचे पत्र क्र.उशिसं/शिष्य-२०२१- 
२२/तरतूद/ ५४४२, दिनांक १९/०५/२०२२. 

प्रस्तावना : 

संचालक, उच्च शिक्षण यांच्या संदर्भीय पत्रान्वये राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण 
शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेसाठी (२२०२ १४५६) ३४- शिष्यवृत्त्या/विद्यावेतने या लेखाशिर्षाखाली 
सन २०१९-२०, २०२०-२१ व २०२१-२२ करीता शिष्यवृत्ती मंजूर झालेल्या विद्यार्थ्यांना 
शिष्यवृत्तीची रक्कम अदा करणेबाबत प्रस्तावित करण्यात आळे आहे. त्यास अनुसरुन सन 
२०२२-२३ या आर्थिक वर्षात प्रलंबित शिष्यवृत्तीची रक्‍कम अदा करण्याकरीता प्रस्तुत 
योजनेसाठी अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेल्या तरतूदीतून निधी वितरीत करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 


प्रस्तावनेत नमुद केल्याप्रमाणे राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती या 
योजनेतंर्गत सन २०१८-१९, २०१९-२० व सन २०२०-२१ करीता महाआयटी कडून प्राप्त 
झालेल्या अलॉटमेंटनुसार शिष्यवृत्ती मंजूर झालेल्या विद्यार्थ्याची प्रलंबित शिष्यवृत्तीची रक्‍कम 
अदा करण्यासाठी जून, २०२२ अखेरपर्यंत वितरीत रु.१८,०६,००,०००/- (रुपये अठरा कोटी 
सहा लक्ष फक्त) इतक्या रक्कमेच्या मर्यादेत खालील अटींच्या अधीन राहून खर्चास मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


|. खर्च नियमानुसार करण्याची जबाबदारी संचालक, उच्च शिक्षण यांची राहील. 

॥. अशा प्रलंबित दाव्याची योग्य ती तपासणी व पडताळणी करुन सदर दाव्यांना सक्षम 
प्राधिकाऱ्याने मंजूरी द्यावी. 

॥. कार्यालयात उपलब्ध असलेल्या परिपोषक अभिलेख्याच्या आधारे दाव्यांची तपासणी 
करुन व पडताळणी करण्यात आली व हे दावे पूर्वी कधीही कोषागारातून काढण्यात 
आले नाही असे कार्यालय प्रमुखाचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुन निधी वितरीत करण्याची 
जबाबदारी संचालक, उच्च शिक्षण यांची राहील. 

॥/. मुंबई वित्तीय नियम १९५९ मधील नियम ३९ आणि महाराष्ट्र कोषागार नियम १९६८ 
मधील नियम १५९ अनुसार लागू असलेल्या तरतूदीचे पालन करण्यात यावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.५२/२२/मशि-३, 


२. या बाबीवर होणारा खर्च मागणी क्र.डब्ल्यू -०२, २२०२ सर्वसाधारण शिक्षण ८० 
सर्वसाधारण ८०० इतर खर्च, (०२) संकीर्ण (०२) (०९) राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण 
शुल्क शिष्यवृत्ती योजना (कार्यकम) (२२०२ १४५६) ३४ शिष्यवृत्त्या/विद्यावेतने या तपशीलवार 
लेखाशिर्षांतर्गत २०२२-२३ या वर्षात मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


३ हा शासन निर्णय, नियोजन विभाग व वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ अनुक्रमे 
क्र.१९०/१४७१, दिनांक २०/०५/२०२२ व क्र.५३३/२०२२/व्यय-५, दिनांक २६/०५/२०२२ नुसार 
प्राप्त झाळेल्या मान्यतेस अनुसरुन तसेच शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/ 
प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२,दिनांक १७/०४/२०१५ चे वित्तीय अधिकार नियम पुस्तीका 
१९७८ मधील भाग पहिला उपविभाग एक अनुक्रमांक ०५ मधील नियम क्र. ३९ (ब) टीप-५ अन्वये 
प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकारास अनुसरुन निर्गमित 
करण्यात येत असून झासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, 
दिनांक ०४/०४/२०२२ मधील अटी व शर्तीची पूर्तता होत आहे. 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२२०६१४१५०६०११९०८ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by H kumar Pandharinath Bavisk: 


DN: c=IN, o=G it Of Mahi hte Higher And 
Hemantkumar क ण ahr 
Mahi hi 
2.5.4.20=7 1 de9bdf8c28541d92a5cd36d722315bab7f006ec54206 
Pandharinath Baviskar 3332s ae anon 
ite: 2022.06.14 15:08:00 +05'30' 
हे.पं.बाविस्कर) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

१. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२. महालेखापाल ( लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 

३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 

४. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

५. कक्ष अधिकारी, साशि.१, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

६. निवड नस्ती मशि-३, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


